राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या अधिपत्याखालील 
संचालक व विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 
महाराष्ट्र गुप्तवार्ता प्रबोधिनी, पुणे येथील 
आमंत्रित व्याख्यात्यांना मानधन व इतर खर्च 
मंजूर करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय HATH: एसआयडी-०३१२/प्र.क्र.११६/पोल-५अ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, कफ परेड, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २८ ऑगस्ट, २०१३ 


वाचा : 
१ 
२ 


3 
8 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएए-०३०२/सीआर-२०१/पोल-५अ, दि. २० एप्रिल, २००६ 

शासन निर्णय क्रमांकः एसआयडी-०३०९/सीआर-७३८/पोल-५अ, दि.३० ऑक्टोबर, २००९ 
शासन निर्णय क्रमांकः टीईएक्स-०३०८/प्र.क्र.३४९/पोल-५अ, दि. १० डिसेंबर, २००९ 
आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-रागुवि/लेखा/मानधन/२०१२- 
६८२७, दिनांक २१ जून, २०१२ तसेच क्रमांक-रागुवि/लेखा/मानधन/२०१२-९४, दिनांक ४ 
जानेवारी, २०१३. 


च“. i *«-“ 


प्रस्तावना : 

आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील विशेष शाखा प्रशिक्षण संस्था, 
दादर, मुंबई आणि विशेष सुरक्षा प्रशिक्षण संस्था, वडाची वाडी, पुणे या दोन्ही संस्थांचे एकत्रिकरण 
करुन, महाराष्ट्र गुप्तवार्ता प्रबोधिनी, पुणे ही संस्था कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या संस्थेमध्ये 
महत्त्वाच्या व अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेबाबतचे विशेष प्रशिक्षण, सुरक्षा प्रशिक्षण, बॉम्ब शोधन व 
नाशक पथकातील अधिकारी व कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण आता गृह विभागाच्या दिनांक ३० ऑक्टोबर, 
२००९ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र गुप्तवार्ता प्रबोधिनी, पुणे येथे देण्यास शासनाने मान्यता प्रदान 
केली आहे. राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या अधिपत्याखालील पोलीस प्रशिक्षण संस्थेमध्ये पोलीस 
विभागासह शासनाच्या विविध विभागातील अधिकाऱ्यांना तसेच अशासकीय तज्ञ व्याख्यात्यांना पाचारण 
करण्यात येते. पोळीस विभागासह शासनाच्या विविध विभागातील पाचारण करण्यात येणाऱ्या आमंत्रित 
व्याख्यात्यांना गृह विभागाच्या दिनांक २० एप्रिल, २००६ च्या शासन निर्णयानुसार मानधन देण्यात येते. 
गुन्हेगारीचे बदलते स्वरुप आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस दलाला विविध 


शासन निर्णय क्रमांकः एसआयडी-०३१२/प्र.क्र.११६/पोल-५अ 


आव्हानांना सामोरे जावे लागते. त्यासाठी पोलीस दलातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत प्रशिक्षण 
देण्याची अत्यंत निकड आहे. असे प्रशिक्षण देत असताना अधिव्याख्यात्यांच्या मानधनाचे दर, 
प्रवासखर्च, जागेचे भाडे, अल्पोपहार तसेच विशेष अधिव्याख्यात्यांना द्यावे लागणारे विठोष प्रकारचे 
मानधन इत्यादी बाबींचे दर निश्चित करण्याची आवश्‍यकता आहे. सबब सदर दरामध्ये बदलत्या 
परिस्थितीत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 
आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील संचालक व 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र गुप्तवार्ता प्रबोधिनी, पुणे या प्रशिक्षण संस्थेमधील प्रशिक्षणासाठी 
आमंत्रित व्याख्यात्यांना मानधन व इतर खर्च इत्यादींचे दर खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहेत- 
अ) व्याख्यात्यांचे मानधन : 


घटक व्याख्यात्यांचे मानधन 


महाराष्ट्र गुप्तवार्ता प्रबोधिनी, पुणे रुपये ७५०/- (प्रति सत्र ६० मिनिटे) 
(अशासकीय व शासकीय AAI) । रुपये ३००/- (त्याच दिवशी पुढील सत्रासाठी) 


ब लेखनसामुग्री: लेखनसामुग्रीकरिता नियमानुसार खर्च करण्यात यावा. 

क) जेवण, चहा व अल्पोपहार : 

महाराष्ट्र गुप्तवार्ता प्रबोधिनीच्या मेसचा यासाठी वापर करण्यात येईल. 

मुलभूत प्रशिक्षणाव्यतिरिक्‍्त आयोजित करण्यात आलेल्या सेवांतर्गत प्रशिक्षणासाठी एका 
दिवसाच्या कार्यझाळेसाठी प्रत्येक व्याख्याते यांच्या जेवण, चहा व अल्पोपहारासाठी (For Working 
Lunch ) रु.३००/- याप्रमाणे खर्च करण्यात येईल. जर यासाठीचा खर्च महाराष्ट्र गुप्तवार्ता प्रबोधिनीच्या 
मेस यामधून करण्यात येत असेल त्यासाठी वेगळा खर्च करण्याची आवश्‍यकता राहणार नाही. 

ड) व्याख्यात्यांचा प्रवासखर्च : पोळीस अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी बोलविण्यात 
येणाऱ्या व्याख्यात्यांच्या प्रवासखर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यात येईल. ही प्रतिपूर्ती रेल्वेच्या वातानुकूलित टु 
टायर / थ्री टायर / चेअरकार किंवा प्रत्यक्ष झालेला खर्च यापैकी जी कमी रक्‍कम असेल ती मंजूर 
करण्यात येईल. 

२. वरील सुधारित दर हे शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून लागू राहतील. 
यासाठीचा सर्व खर्च हा प्रशिक्षणासाठीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसआयडी-०३१२/प्र.क्र.११६/पोल-५अ 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-२८९/सेवा-६ व क्रमांक-३५४/ 
१३/व्यय-७, दिनांक १४ ऑगस्ट, २०१३ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०८२८१५४६३१३३२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shaila Ravindra 


S h a | | a ल 


N: CN = Shaila Ravindra 
Mithbavkar, C = IN, S = 


R avindra MAHARASHTRA, O = 


GOVERNMENT OF 


H MAHARASHTRA, OU = HOME 
M | t h bavka r Date: 2013.08.30 14:36:06 +05'30' 


शैला मिठबावकर 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३. आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

४. सर्व पोळीस आयुक्‍त / सर्व पोलीस अधीक्षक 

५. संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक 

६. सर्व प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालये 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/ २, मुंबई / नागपूर. 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

११.कक्ष अधिकारी (सेवा-६ / व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.निवड नस्ती /पोल-५अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


